राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत सन 2029-22 या 
आर्थिक वर्षामध्ये निधी वितरीत करणे बाबत. 
(लेखाशीर्ष २२५१०९६४) 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक: संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१३२/आस्था-२ 
मादाम कामा रोड हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई -४०००३२ 
दिनांक: १४.०२.२०२२ 


ज्ञापन:- 


संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना त्यांचे पत्र क्रमांक:उशिसं/प्रशिक्षण 
निधी/प्रशा-०२/५०३, दिनांक १४.०१.२०२२ला अनुसरून असे कळविण्याचे मला आदेश 
आहेत की, उच्च शिक्षण संचालनालय व अधिपत्याखालील कार्यालयातील लिपिक 
संवर्गातील ५१ उमेदवारांना/कर्मचाऱ्यांना पायाभूत प्रशिक्षण देण्यासाठी सन २०२१-२२ या 
आर्थिक वर्षात संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना ₹९,१८,०००/- (अक्षरी 
रुपये नऊ लक्ष अठरा हजार फक्त) इतके अनुदान याद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. 


२. सदर खर्च उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मागणी क्रमांक डब्ल्यू-६, २२५१, सचिवालय- 
सामाजिक सेवा 003, प्रशिक्षण (००) (०० ) (०१) शासकीय कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण (२२५१ 
०९६४), ५०, इतर खर्च या लेखाशीर्षाखाळी सन २०२१-२२ च्या उपलब्ध तरतुदीतून 
भागविण्यात यावा. 


३. उपरोक्त खर्च शासनाच्या प्रचलित कार्यपध्दतीनुसार करण्यात यावा. 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा 
सांकेतांक क्र. २०२२०२१४१६५९०१६४०८ आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRATAP 
PANDURANG LUBAL 
Date: 2022.02.15 11:06:09 +05'30' 
(प्रताप पां. लुबाळ) 
उपसचिव महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रत, माहितीकरीता:- 
१) मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा.राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१३२/आस्था-२ 


) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण, मंत्रालय, मुंबई. 
) वित्त विभाग (व्यय- ५, अर्थ-८), मंत्रालय, मुंबई. 

) महालेखापाल (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-|, मुंबई. 
६) महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे. 
) 

) 
) 


संचालक, ग्रामसेवक प्रशिक्षण संस्था, मांजरी, पुणे. 
संचालक, प्रादेशिक कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती), पुणे. 
संचालक, SE व कोषागारे, मुंबई. 
१०) सह संचालक (उच्च शिक्षण), पुणे. 
99) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
92) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/मुंबई. 
) 
) 


93) कक्ष अधिकारी (साशि-१/मशि-२), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१४) निवड नस्ती (आस्था-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


